महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : कअनि १११७/प्र.क्र.११७/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : २५.०४.२०१८ 


संदर्भ : या विभागाचे समक्रमांक दिनांक १०.०१.२०१८ चे आदेडा 
शासन आदेठा 


संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या आदेशान्वये श्री. रा.कृ.मिर्जी, कक्ष अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग यांच्या सेवा महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, मुख्यालय, मुंबई या कार्यालयातील कक्ष अधिकारी 
या पदावर प्रतिनियुक्तीने दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तथापि, 
श्री. मिर्जी, कक्ष अधिकारी यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर हजर होण्याकरिता अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभागामधून अद्याप कार्यमुक्त करण्यात आलेले नाही. 
२. या आदेशान्वये श्री.रा.कृ.मिर्जी, कक्ष अधिकारी यांना महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, मुख्यालय, मुंबई 
या कार्यालयातील कक्ष अधिकारी या पदावर प्रतिनियुक्तीने हजर होण्याकरिता दिनांक २५.०४.२०१८ रोजी 
एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहेत. श्री. रा.कृ.मिर्जी, कक्ष अधिकारी यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची 
प्रतिक्षा न करता प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर तत्काळ रूजू व्हावे. 

संदर्भाधीन आदेशातील अन्य अटी व शर्ती कायम राहतील, तसेच हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४२५१११०४६९७०७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gajanan Bhimrao = 


sstalCode=400032, st=Maharashtra, 
17 3b0795ae988a7c005050f9180a8021798aScled4 1adaBa72 
72 


serialNumber=54b11b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad659e360f73b6 
Date: 2018.04.25 11:13:04 +05'30' 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
» मह 2 ढे 


प्रति, 
श्री. रा.कृ.मिर्जी, कक्ष अधिकारी, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
प्रत, 
१) प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
(संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
२) सह सचिव / उप सचिव (आस्थापना), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
३) सचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, 93 वा मजला, 
मुंबई -३२. 
४ कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, का.क्र.१४/१४ अ 
५) निवडनस्ती, का.क्र.१४ ब/संग्रहार्थ 


